नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पामधील 
राज्य शासनाचा समभागापोटी रक्‍कम 
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांना 
प्रदान करण्याबाबत (सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१२३/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२४. 


पहा :- 


१. गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे K-9¥099/0&/2098-MRT, 
दि.२९.१२.२०२२ रोजीचे पत्र. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ३३१८/प्र.क्र.१४५/नवि-७, दि.१२.०५.२०२३. 
. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ३३२३/प्र.क्र.६२/नवि-७, दि.२२.०९.२०२३. 
४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२ एप्रिल, २०२३. 
. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१२३/नवि-७, दि. १३ 
ऑक्टोबर, २०२३ 


AN 


Cc 
es 


प्रस्तावना : 

नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन दिनांक १२ मे, 2023 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पास केंद्र शासनाने दि. २९ डिसेंबर, 
२०२३ रोजी मान्यता दिली आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. या विशेष हेतू वहन कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. 
नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पातील केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग हा समभाग (Equity) व 
दुय्यम कर्ज सहाय्य या स्वरुपात रहाणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी वित्तीय संस्थांचे कर्ज 
सहाय्य घ्यावयाचे असून हे कर्ज सहाय्य केंद्र शासनामार्फत घेतले जाणार आहे. अशा प्रकारच्या 
सर्व निधी हा सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. या 
विशेष हेतू वहन कंपनीकडे सुपूर्द करावयाचा आहे. कर्जाची परतफेड या विशेष हेतू वहन 
कंपनीने करावयाची आहे. दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी केंद्र शासन, राज्य शासन व 
महामेट्रो यांच्यात सामंजस्य करारनामा करण्यात आला आहे. 


नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात राज्य शासनाकडून रु.९९८.२० कोटी इतके समभाग 
(Equity) द्यावयाची आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाच्या 
समभागापोटी सन २०२३-२४ या वर्षात रु.२०० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात 
आली आहे. सदर तरतूदीमधून रु.१०० कोटी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्य 
शासनाचा समभाग यासाठी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१२३/नवि-७ 


शासन निर्णय - 


१. 


टु. 


९: 


नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-२ कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाचे समभाग म्हणून 
रक्‍कम रु.१००,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये शंभर कोटी फक्त) महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


. उपरोक्‍त रक्‍कम "मागणी क्र. एफ-५, ४२१७ नगर विकासावरील भांडवली खर्च, co 


सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांमधील गुंतवणूका, (००) (०५) 
नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील राज्य शासनाने समभाग, ५४ गुंतवणूक (४२१७०७५७)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात 
यावी. 


. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि- 


५, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सह सचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग 
मंत्रालय मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर शासन 
निर्णयातील निर्णय क्र.१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई यांचेकडून काढून ती महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार 
करुन ते अधिदान व Sar अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची 
कार्यवाही नवि-३१ कार्यासनाने करावी. सदर निधी वितरण आदेशा बिनशर्त स्वरुपाचे आहे. 


. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्य शासनाकडून नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील 


समभागापोटी रु.१०० कोटी रक्कमेचे सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि.चे समभाग मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नांवे करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्य शासनाकडून समभागपोटी त्यांना वितरित 
केलेल्या रु.१०० कोटी रक्कमेचे भांडवली समभाग महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. कडे 
जमा झाल्याचे दिनांकासह प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी केंद्रशासन/राज्यशासन/वित्तीय सहभागी संस्था 


इ. कडून प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबतचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


. नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने 


सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास नागपूर यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या 
निधीचे संनियंत्रण करावे. 


, व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी सदर रक्कम प्राप्त 


झाल्याचे व सदर रक्कम ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनाकरिता 
खर्च केल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

राज्य शासनाकडून नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पाकरीता सदर आदेशान्वये वितरीत 
निधीची परिस्थिती पुढीलप्रमाणे- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१२३/नवि-७ 


ला दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत एकूण वितरीत 
मं (रु.कोटी) करणाऱ्या संस्थेचे नावा | निधी (रु.कोटी) 
शि १३.१०.२०२३ ४०.०० राज्य शासन ४०.०० 
२. । सदरचे वितरण १००.०० राज्य शासन १४०.०० 


qo, सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


qq, सदर निधी वितरण आदेठा नियोजन विभाग अनौपचारीक क्र.२९४/१४४४, 
दि.२०.११.२०२३ व वित्त विभाग अनौपचारीक क्र.४४४/व्यय-३, दि.१५.०१.२०२४ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१२५१५०९३७५४२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by 1१ KARBHARI CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
)=d: 


20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e69852845f0: 
po: le=400032, st=Maharasht 
ber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F 1 A1 EDB58BF874241 18BCCD6EE0734058 
733870, cn=VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2024.01.25 15:09:22 +05'30 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. नागपूर. 

महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 32. 
अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/अर्थसंकल्प-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव, नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

रोख शाखा (३ प्रती), 

निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


